१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयांचे नुतनीकरण 

(Redesigning of Existing Courts) 

जिल्हा व सत्र न्यायालय बुलढाणा यांचे 
नियंत्रणाखालील लोणार येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या दुरुस्तीस / नुतनीकरणास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः चौविआ २०१९/प्र.क्र.२/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ७ मार्च, २०१९ 


वाचा - 
१ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक : चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/१६/का-९, 
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१६ 
2 area निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, 
दिनांक १२ जून, २०१७ 
3 प्रबंधक (निरीक्षणे २) यांचे पत्र क्रमांक BIW) ६०४९ of २०१०/२६९८/४४४४३, 
दिनांक १७ डिसेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना - 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या "न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण" (Strengthening 
the Justice Sector) या प्रयोजनासाठी सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या ५ वर्षांच्या 
कालावधीकरीता महाराष्ट्र राज्यासाठी रुपये १०१४ कोटी इतका निधि नमूद केलेला आहे. १४ व्या 
केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत न्यायालयांचे नुतनीकरण या घटकासाठी ५ वर्षांच्या कालावधीकरीता 
रुपये २२८ कोटी इतका निधी दर्शविलेला आहे. या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ९ मार्च, २०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात 
आलेली आहे. सदर बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: 
मान्यता देण्यात आली असून संदर्भाधीन दिनांक १२ जून, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त 
विभागाच्या सहमतीने १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामांना 
रुपये ५० लक्ष मर्यादेपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास देण्यात आले 
आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय बुलढाणा यांचे नियंत्रणाखालील लोणार येथील 
न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणाचे सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवरील प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भ 
क्रमांक ३ येथे नमूद पत्रान्वये मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून शासनास प्राप्त झाले आहेत. सदर 
अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित उप विभागीय अभियंता यांनी तयार केले असून 


शासन निर्णय क्रमांकः चौविआ २०१९/प्र.क्र.२/का.१२ 


संबंधित कार्यकारी अभियंता तसेच, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश बुलढाणा यांनी साक्षांकीत केले आहे. 
त्या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय बुलढाणा यांचे नियंत्रणाखाळील लोणार, जिल्हा बुलढाणा येथील 
न्यायालयीन इमारतींच्या १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत नुतनीकरणाच्या कामांस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील न्यायालयांचे नुतनीकरण (Redesigning 
of Existing Courts) या कामांच्या मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या; जिल्हा व सत्र 
न्यायालय बुलढाणा यांच्या नियंत्रणाखालील लोणार येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी 
रुपये ४४,१८,३००/- (अक्षरी रुपये चव्वेचाळीस लक्ष अठरा हजार तीनशे फक्त) इतक्या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे: 

न्यायालयीन इमारत लोणार , जिल्हा बुलढाणा 


अ.क्र. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Establishing Vulnerable Witness Deposition Centres 
Estimated Cost 33,29, 382 
Royalty Charges ६,५३४ 
Testing Charges २७,१०० 
Total ३४,२५,०३३ 
Add Insurance Charges 0.50% १७,१२५ 
Braille Symbol and Auditory Signals in elevators and toilets ५१,३७५ 
Adaption of Toilets for Wheel Chair Users 
Electrification 493,044 
C.C.T.V., T.V. Screen, Audio System 15% 
Add 12% GST 8,919,008 
एकूण ४४,१८,२९२ 
अक्षरी रुपये चव्वेचाळीस लक्ष अठरा हजार तीनशे फक्त पूर्णांकात 
४४,१८,३०० 
२. जिल्हा व सत्र न्यायालय बुलढाणा यांच्या नियंत्रणाखालील लोणार, जिल्हा बुलढाणा 
येथील न्यायालयीन इमारतींच्या नुतनीकरणाचा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४ न्यायदान, (००) 


न्यायदान, १०२- उच्च न्यायालये, (११ कार्यरत न्यायालयांचे नविनीकरण, (११)(०१) कार्यरत 
न्यायालयाचे नविनीकरण (२०१४ ०५४८)” या लेखाश्ीर्षाखाली संबंधित आर्थिक वर्षात मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ant ure क्रमांकः चौविआ २०१९/प्र.क्र.२/का.१२ 


3. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी निश्चित केलेला कृती 
आराखडा व Dedicated Cell ने निश्चित केलेल्या कामांमधीळच उपरोक्त कामे असल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश बुलढाणा यांची राहील. प्रचलित कार्यपद्धतीचा 
अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय 
मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 


8. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.६१/२०१९/इमा-२, 
दिनांक १२.०२.२०१९ अन्वये व त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच, शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग 
दिनांक १२.०६.२०१७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०७१४४८२५१८१२ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidk 


Bhagyashree 1001... “तो 


2.5.4.20: 
2a8b9ce837a7c854bb, 


78494629 18ceb7579bb2b56247e927c039bbdf02802 


Rajendra 80१10९१120 cscs 


Date: 2019.03.07 14:51:23 +05'30 


(भाग्यश्री भाईडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परीषद / विधान सभा 
४. प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
५. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, बुलढाणा, 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१/२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
८. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी बुलढाणा, 
११. उप कोषागार अधिकारी लोणार, जिल्हा बुलढाणा, 
१२. विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


